RNI No. MAHBIL / 2009 / 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक - ल 


- 


वर्ष ७ , अंक ३४ ] 


सोमवार , डिसेंबर ६ , २०२१ / अग्रहायण १५ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५ , किंमतः रुपये १६.०० 

, 


असाधारण क्रमांक ४२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम वमुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ , चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे . 


- 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ . 


> 


अधिसूचना 
खाण व खनिजे ( विकसन व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ५७ . 

क्रमांक डीएमएफ . ०६२१ / प्र.क्र . ५७ / उद्योग - ९ . - खाण व खनिजे ( विकसन व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ५७ ( १ ९ ५७ चा ६७ ) 
मधील कलम ९ ब चे उप - कलम ( ३ ) आणि कलम १५ चे उप - कलम ( ४ ) आणि कलम १५ ए आणि उक्त अधिनियमातील कलम 
२० ए अंतर्गत प्राप्त अधिकारान्वये केंद्र शासनाने पारित केलेल्या आदेशास अनुसरुन महाराष्ट्र शासन खालीलप्रमाणे जिल्हा खनिज 
प्रतिष्ठान ( प्रन्यास ) नियम , २०१६ मध्ये सुधारणा करीत आहे 

सदर नियमास महाराष्ट्र जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान ( प्रन्यास ) नियम , ( प्रथम सुधारणा ) २०२१ असे म्हणावे . 
२. महाराष्ट्र जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान ( प्रन्यास ) नियम , २०१६ ( यापुढे सदर नियमास “ मुख्य नियम ” संबोधले जाईल ) मधील 
नियम ५ च्या उपनियम ( १ ) ते ( ३ ) ऐवजी खालीलप्रमाणे उपनियम राहतील : 

( १ ) प्रतिष्ठान प्रन्यासाचे व्यवस्थापन नियामक परिषदेकडे विहित करण्यात येईल , जी राज्य शासनाकडून नियुक्त केलेल्या 
सर्व विश्वस्थांची बनलेली असेल . सदर नियामक परिषदेमध्ये अध्यक्ष , सदस्य आणि सदस्य सचिव यांचा अंतर्भाव खालील 
उपनियमान्वये विहित केल्यानुसार असेल . 

( २ ) संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे नियामक परिषदेचे अध्यक्ष असतील . 


१ . 


( १ ) 


भाग एक - ल - ४२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , डिसेंबर ६ , २०२१ / अग्रहायण १५ , शके १ ९ ४३ 


( ३ ) संबंधित जिल्हयाचे लोकसभा सदस्य हे नियामक परिषदेचे सदस्य असतील , जर संबंधित जिल्ह्यात एकापेक्षा अधिक 
लोकसभा सदस्य असतील तर असे सर्व लोकसभा सदस्य नियामक परिषदेचे सदस्य असतील . तथापि , सदरचा लोकसभा मतदारसंघ 
जर एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये येत असल्यास संबंधित लोकसभा सदस्य हे सदर लोकसभा मतदारसंघात अंतर्भूत सर्व जिल्ह्यांच्या 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या नियामक परिषदेवर सदस्य असतील . 


( ३ अ ) महाराष्ट्र राज्यातील राज्यसभा सदस्य हे ते निवडतील त्या कोणत्याही एका जिल्ह्याच्या जिल्हा खनिज 
प्रतिष्ठानच्या नियामक परिषदेवर सदस्य असतील . त्यासाठी संबंधित राज्यसभा सदस्य ज्या जिल्ह्याच्या जिल्हा खनिज 
प्रतिष्ठानच्या नियामक परिषदेवर सदस्य म्हणून नियुक्ती होण्यास इच्छूक असेल , त्या जिल्ह्याचे नाव शासनाच्या खनिकर्म 
विभागाच्या सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव यांना कळवतील व संबंधित खनिकर्म विभागाचे सचिव / प्रधान सचिव / 
अपर मुख्य सचिव हे राज्यसभा सदस्यांनी निवडलेल्या जिल्ह्याच्या संबंधित जिल्हाधिकारी यांना राज्यसभा सदस्यांचे नाव 
कळवतील . 


( ३ ब ) संबंधित जिल्ह्यातील विधानसभा सदस्य हे जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या नियामक परिषदेचे सदस्य असतील . 


( ३ क ) विधानपरिषदेचे सदस्य हे त्यांनी निवडलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या नियामक परिषदेचे सदस्य 
असतील . संबंधित विधानपरिषद सदस्य हे ज्या जिल्ह्याच्या खनिज प्रतिष्ठानच्या नियामक परिषदेवर सदस्य म्हणून नियुक्त 
होण्यास इच्छुक असतील , त्या जिल्ह्याचे नाव शासनाच्या खनिकर्म विभागाच्या सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव 
यांना कळवतील व संबंधित खनिकर्म विभागाचे सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव हे संबंधित विधानपरिषद सदस्यांनी 
निवडलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना संबधित विधानपरिषद सदस्यांचे नाव कळवतील . 


( ३ ड ) जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या नियामक परिषदेवर खालील अधिकारी हे पदसिध्द सदस्य असतील 


( ऐ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 


पदसिध्द सदस्य 


:) 


पदसिध्द सदस्य 


( बी ) नगरपालिका / नगरपरिषद / महानगरपालिका यांच्या हद्दीत खाण बाधित 

क्षेत्र असल्यास सदर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रशासकीय प्रमुख 


( सी ) जिल्हा व्यवसाय व प्रशिक्षण अधिकारी 


पदसिध्द सदस्य 


- 


( डी ) जिल्हा आदिवासी विकास अधिकारी 


पदसिध्द सदस्य 


( ई ) जिल्हा आरोग्य अधिकारी 


पदसिध्द सदस्य 


( एफ ) कार्यकारी अभियंता , जिल्हा परिषद 


पदसिध्द सदस्य 


( जी ) जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी 


पदसिध्द सदस्य 


- 


( एच ) महाव्यवस्थापक , जिल्हा उद्योग केंद्र 


पदसिध्द सदस्य 


( ३ ई ) जिल्हा खनिकर्म अधिकारी हे नियामक परिषदेचे पदसिध्द सदस्य सचिव असतील . 


३. मुख्य नियमांच्या नियम ८ च्या उप - नियम ( ३ ) ऐवजी खालील उपनियमाचा समावेश करण्यात येत आहे 


( ३ अ ) व्यवस्थापकीय समितीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश असेल , 


( ऐ ) 


संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी 


पदसिध्द अध्यक्ष 


( बी ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद 


पदसिध्द सदस्य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , डिसेंबर ६ , २०२१ / अग्रहायण १५ , शके १ ९ ४३ 


३ 


( सी ) जिल्हा व्यवसाय व प्रशिक्षण अधिकारी 


पदसिध्द सदस्य 


( डी ) जिल्हा आदिवासी विकास अधिकारी 


पदसिध्द सदस्य 


( ई ) जिल्हा आरोग्य अधिकारी 


पदसिध्द सदस्य 


( एफ ) कार्यकारी अभियंता , जिल्हा परिषद 


पदसिध्द सदस्य 


( जी ) जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी 


पदसिध्द सदस्य 


( एच ) महाव्यवस्थापक , जिल्हा उद्योग केंद्र 


पदसिध्द सदस्य 


( आय ) प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा एक प्रतिनिधी 


पदसिध्द सदस्य 


( जे ) जिल्ह्यातील खाणपट्टाधारकांपैकी एक प्रतिनिधी 


सदस्य 


( के ) जिल्ह्यातील सेवाभावी संस्थेचा एक प्रतिनिधी 


सदस्य 


( एल ) जिल्हा खनिकर्म अधिकारी 


पदसिध्द सदस्य सचिव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रविंद्र गुरव , 


शासनाचे सह सचिव . 


भाग एक - ल - ४२-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , डिसेंबर ६ , २०२१ / अग्रहायण १५ , शके १ ९ ४३ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated 6th December 2021 . 


> 


NOTIFICATION 


MINES AND MINERALS ( DEVELOPMENT AND REGULATION ) ACT , 1957 . 


7 


No. DMF - 0621 / C.R . No. 57 / Ind - 9. — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 
9B and sub - section ( 4 ) of section 15 of the Mines and Minerals ( Development and Regulation ) Act , 
1957 ( 67 of 1957 ) , in it's application to the State of Maharashtra and in pursuance to the directions 
issued by the Government of India under section 20A of the said Act , the Government of Maharashtra 
hereby makes the following rules to amend the Maharashtra District Mineral Foundation ( Trust ) 
Rules , 2016 , namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra District Mineral Foundation ( Trust ) ( First 
Amendment ) Rules , 2021 . 


- 


2. In rule 5 of the Maharashtra District Mineral Foundation ( Trust ) Rules , 2016 ( hereinafter 
referred to as “ the principal Rules ” ) , for sub - rules ( 1 ) to ( 3 ) the following sub - rules shall be 
substituted , namely : 

" ( 1 ) The management of the District Mineral Foundation Trust shall vest in the 
Governing Council , which shall consist of all the Trustees of the Trust appointed by the 
State Government . The Governing Council shall consist of the Chairman , members and 
Member - Secretary as specified in the following sub - rules . 

( 2 ) The District Collector of the District shall be the Chairman of the Governing Council . 
( 3 ) The Member of the House of the People ( Lok Sabha ) in a district shall be the member 

( 
of the Governing Council . 

In case , there are more than one Member of the House of the People ( Lok Sabha ) in a 
district , then all such Members of the House of the People ( Lok Sabha ) in a district shall 
be the members of the Governing Council . In case , the constituency of one Member of the 
House of the People ( Lok Sabha ) falls in more than one district , then the Member of the 
House of the People ( Lok Sabha ) shall be a member of the Governing Council of District 
Mineral Foundation of all such districts . 

( 3A ) The Member of Council of States ( Rajya Sabha ) from a State shall be the member 
of the Governing Council of District Mineral Foundation of one district selected by them . 
The Member of Council of States ( Rajya Sabha ) shall intimate the name of the district 
selected by them to the Secretary / Principal Secretary / Additional Chief Secretary ( Mining ) , 
Industries , Energy and Labour Department , who in turn shall inform the concerned District 
Collector . 

( 3B ) The Members of Legislative Assembly in the district shall be the members of 
the Governing Council . 

( 3C ) The Members of Legislative Council shall be the members of the Governing 
Council of the District Mineral Foundation Trust of one district selected by them . The 
Members of Legislative Council shall intimate name of the district selected by them to the 
Secretary / Principal Secretary / Additional Chief Secretary ( Mining ) , Industries , Energy 
and Labour Department ,, who in turn shall inform the concerned District Collector . 

( 3D ) The following officers shall be the Ex - Officio Members of the Governing Council : 


a 


- 


( a ) Chief Executive Officer , Zilla Parishad . 
( 6 ) Administration Officer of the Municipal Corporation or 

Municipal Council , if the mine affected areas are within 
the limits of Municipal Corporation or Municipal Council . 


Ex - Officio Member . 
Ex - Officio Member . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , डिसेंबर ६ , २०२१ / अग्रहायण १५ , शके १ ९ ४३ 


( c ) District Vocation Training Officer 
( d ) District Tribal Welfare Officer 
( e ) District Health Officer 
( f ) Executive Engineer , Zilla Parishad 
( g ) District Women and Child Development Officer 
( h ) General Manager , District Industries Center ( DIC ) 


Ex - Officio Member . 
Ex - Officio Member . 
Ex - Officio Member . 
Ex - Officio Member . 
Ex - Officio Member . 
Ex - Officio Member . 


( 3E ) The District Mining Officer shall be the Ex - Officio Member - Secretary of the 
Governing Council . ” . 

3. In rule 8 of the principal Rules , after sub - rule ( 3 ) , the following sub - rule shall be added , 
namely : 

" ( 3A ) The Managing Committee shall consist of the following Members : 


( a ) 
( b ) 
( c ) 
( d ) 
( e ) 
( f ) 
( g ) 
( h ) 
( i ) 
( 1 ) 


The District Collector of the District 

Chairman . 
Chief Executive Officer , Zilla Parishad . 

Ex - Officio Member . 
District Vocation Training Officer 

Ex - Officio Member . 
District Tribal Welfare Officer 

Ex - Officio Member . 
District Health Officer 

Ex - Officio Member . 
Executive Engineer , Zilla Parishad 

Ex - Officio Member . 
District Women and Child Development Officer Ex - Officio Member . 
General Manager , District Industries Center ( DIC ) Ex - Officio Member . 
One representative of Pollution Control Board Ex - Officio Member . 
One representative of Mine Operating Agency or Member . 
Mine Lessee in the District 
One representative of Non - Government 

Member . 
Organization's ( NGO's ) in the District 
District Mining Officer 

Member - Secretary . ” . 


( k ) 


( 1 ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAVINDRA GURAV , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


